प्रादेशिक मनोरुग्णालयांकरीता कापड-चोपड 
(लिनन) खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र. १९९/आरोग्य-८ 
नविन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्पलेक्स बिल्डींग, १० वा मजला, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: ११ सप्टेंबर, २०१८ 


संदर्भ- 
१) अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा (आरोग्य संस्थामार्फत राबविण्यात येणारे कार्यक्रम), आरोग्य सेवा 
संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक संआसे/कापडचोपड(लिनन)/प्रशा.मंजुरी/माआ/टे-२/१७३०- 
३१/१८, दिनांक २६.०६.२०१८ 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७ 
प्रस्तावना - 


राज्यातील चार प्रादेशिक मनोरुग्णालयांकडून कापड-चोपड (लिनन) व क्वॉयर मॅट्रेसची मागणी आरोग्य सेवा 
संचालनालयास प्राप्त झाली आहे. त्या अनुषंगाने प्रादेशिक मनोरुग्णालयांकरीता आवश्‍यकता असलेल्या कापड-चोपड 
(लिनन) व क्वॉयर Hara खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत संदर्भीय पत्रान्वये प्रस्ताव प्राप्त झाला 
आहे. त्यानुसार कापड-चोपड (लिनन) व FAIR HORA खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

आरोग्य सेवा संचालनालयाने संदर्भीय दिनांक २६.०६.२०१८ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या 
अनुषंगाने राज्यातील प्रादेशिक मनोरुग्णालयांकरीता खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे कापड-चोपड (लिनन) व 
SAU HSA (अंदाजित रक्‍कम रुपये १,६७,४८,०५०/-) खरेदी करण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.१९९/आरोग्य-८ 


4 Regional Mental Hospital Requirment for the year 2018-19 
sr. Name of the Mame as Rate per RMH RMH RMH RMH Total Total Cost 
No. | Item per R.C. Unit pune Thane | Nagpur Ratnagiri 
with without 
Sr. No. GST 
1 2, 3 4 5 [6 | 7 [8 [9 cl 10 
es | 9 पांढरी बेडशिट 60 X 90 240.00 400 | 600__ ।600___| 100 1700 408000 
2. हिरवी बेडशिट60 x 90 261.00 100 |600_| ।600___| 100 1400 365400 
3. निळा बेडशिट 60 x90 261.00 100 | 600__ }600 | 100 1400 365400 
4. सोलापूरी चादर 60 X90 286.00 500 |600_| 500 200 1800 514800 
5. लहान कारपेट 4X 6 135.00 200 500 fo. | fo | 700 94500 
[6 | हनीकोम टॉवेल 30 X60 58.00 fo | fo | SO fo fo SO 
7. अस्तर क्लॉथ (जॅकेट) 36” 52.00 1000 500 500 eee 2000 104000 
(प्रती रूग्ण 1.5 मीटर) 
18. | मोठी सतरंजी 12 X15 1354.50 SO 100 50 10 160 216720 
[9 | लाल ब्लँकेट 60” 90” 469.00 500 500 400 100 1500 703500 
10. | भोजन प्ट्टी 1.50 X 10 208.00 es 2 = fo | fo | fo | fo | fo 
11. पांढरी साडी 237 [0 [or = | p90 fo |90 21330 
12. रंगीत साडी 237 eS hon = | 200 he =| 200 47400 
रक्‍कम 2841050 
13. केंसमंट कापड 60 पन्हा 88.00 45000 35000 | 6000 3000 89000 | 7832000 
14. क्‍्वॉयर Aca 3X6 ft 4050.00 500 500 400 100 1500 6075000 
रक्‍कम 13907000 
दरकरारानुसार अंदाजित 2841050 
रक्‍कम 
निविदेनुसार अंदाजित 13907000 
रक्‍कम 
एकुण बेरीज 16748050 
अटी :- 
१) सदरहू कापड-चोपड (लिनन) व FAIR Hee आवश्‍यकता/मागणी याची शाहानिशा/खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीची प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 
२) सदर कापड-चोपड (लिनन) व क्वॉयर मेंट्रेसचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 


करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी 
(तांत्रिक समिती/अधिकारी यांनी) मान्य केलेल्या विनिर्देशानूसार असावेत. तसेच सदर तांत्रिक विनिर्देश 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.१९९/आरोग्य-८ 


4) 


१०) 


११) 


(Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने तयार केलेले 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींची खरेदी करण्यात यावी. 
शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस २०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥ /उद्योग-४, दिनांक 
०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन 
खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतुदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया 
राबविण्यात यावी. 
प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती निश्चित 
करण्यात आलेला दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर 
ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खाजरजमा करण्यात यावी. 
खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/ पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post dispatch random 
sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देश असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची 
खात्री करण्यात यावी. 
खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & distribution) 
करणे तसेच पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management ) आणि वस्तुसूची व्यवस्थापन 
(Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत 
मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
सदर खरेदीवर होणारा खर्च “२२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य- राज्य योजनांतर्गत योजना- (०६) 
(०९) मध्यवर्ती मनोरुग्णालये - २१, पुरवठा व सामग्री (2290 ०२९१)”या लेखाशिर्षाअंतर्गत सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षात मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
तसेच सदर कापड-चोपड (लिनन) व क्वॉयर Aaa खरेदीची द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची 
दक्षता घेण्यात यावी. 
संपुर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) तंतोतंत 
पालन करण्यात यावे. 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्रमांक ७ समोरील स्तंभ क्रमांक ६ येथील अटींची पुर्तता करण्यात 
यावी. 
संदर्भाधीन अनुक्रमांक २ येथील दिनांक २६.०७.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनूसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पुर्तता करण्याची संपुर्ण जबाबदारी संबंधीत कार्यक्रम 
प्रमुख यांची तसेच आरोग्य सेवा संचालनालयाची राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.१९९/आरोग्य-८ 


२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग 
दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्र. ७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानूसार सदरहू 


प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९११११५५४५३६१७ असा आहे हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


yy Varsha Munjaji Bhi 
f 


Varsha poe 
Munjaji ere ree eer outa 

rialNumber=1bd844032884bbf2167bc99cd8 
Bharose 


5325223aceef69d02bd455b7ca697249 1623e0, 


Vi hi 
Date: 2018.09.12 12:04:28 +05'30! 


(व.मुं.भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

) आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, मुंबई 
३) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

) अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (आरोग्य संस्थामार्फत राबविण्यात येणारे कार्यक्रम), आरोग्य सेवा 
संचालनालय, मुंबई 
) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
७) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 
) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
० निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
११) अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे / रत्नागिरी / पुणे / नागपूर 
१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


